वीज बील व गॅस बील या माध्यमांद्वारे तसेच पश्चिम 
व मध्य रेल्वे लोकल ट्रेनच्या आतील LED/LCD 
स्क्रीन, राज्यातील रेल्वे स्थानकांवरील 
LED/LCD स्क्रीन, व इतर बाह्यमाध्यमांद्वारे 
शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची प्रसिध्दी 
करण्यासाठी तसेच त्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३ /८८१/प्र.क्र.३५१/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे क्र. प्रदर्शने-२०२३/वि.प्र.मो./का-६/४९४ 

दि.२८.११.२०२३ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची माहिती नागरिकांना होण्यासाठी माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत विविध माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करण्यात येते. घरोघरी पोहचणाऱ्या 
वीज बील व गॅस बील या माध्यमाद्वारे तसेच पश्चिम व मध्य रेल्वे ळोकल ट्रेनच्या आतील LED/LCD 
स्क्रीन, राज्यातील रेल्वे स्थानकावरील LED/LCD स्क्रीन, व इतर बाह्यमाध्यमांद्वारे शासनाच्या विविध 
विभागांनी केळेल्या लोककल्याणकारी, समाजहिताच्या योजनांवर/विकास कामांवर आधारित 
महत्त्वाच्या निर्णयाची प्रसिध्दी सर्वसामान्य जनतेपर्यंत मोजक्या sere छायाचित्रांच्या व 
ग्राफिक्सच्या माध्यमातून प्रभावीपणे पोहोचविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

राज्य झासनाने गेल्या वर्षभरात राबविलेल्या जनकल्याणकारी योजनांची, शासकीय 
उपक्रमांची व्यापक प्रसिध्दी व प्रसार करण्यासाठी, वीज बील व गॅस बील या माध्यमांद्वारे तसेच पश्चिम 
व मध्य रेल्वे लोकल ट्रेनच्या आतील LED/LCD GH, राज्यातील रेल्वे स्थानकांवरील LED/LCD 
स्क्रीन, व इतर बाह्यममाध्यमांद्वारे करण्यासाठी तसेच त्यासाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित 
रु.९,९४,०९,५५३/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी PRG लाख नऊ हजार Waal AWA फक्त) इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३ /८८१/प्र.क्र.३५१/मावज-१ 


उपरोक्त प्रमाणे येणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
@ वीज बील MSEB द्वारे व LPG गॅस बील या माध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजे 
रु१,९९,९३,४१७/- (अक्षरी रुपये एक कोटी नव्याण्णव लाख त्र्याण्णव हजार चारशे सतरा फक्त) खर्चाचा 
तपशील पुढील विवरणपत्रानुसार आहे:- 


(31) proprsed plan for MSEB ELECTRICITY and LPG BILLS 
No Media Details Rate Frequency Total (Tax GST Total(All 
Exclucive) Taxes 
inclucive) 
| MSEB Households DAVP | DAVP | No. Days | Rs.84,74,574 | GST Net Cost 
ELECTRI Electricity Rate Rate Electricity | 30 18% Rs.99,99,997 
CITY Bill per Bill Rs.15,25,423 
BILLS Bill 1,41,24,290 
0.60 
२ LPG BILLS LPG BILLS DAVP | DAVP | Number of | Days | Rs.84,69,000 | GST Net Cost 
of HPCL of HPCL Rate Rate Stations 30 18% Rs.99,93,420 
per 47,05,000 Rs.15,24,420 
Bill 
1.80 
Total | Rs-1,99,93,417 


(ब) पश्चिम व मध्य रेल्वे लोकल ट्रेनच्या आतील LED/LCD स्क्रीन, राज्यातील रेल्वे स्थानकावरील LED/LCD 
स्क्रीन, व इतर बाह्यमाध्यमांद्वारे प्रसिध्दी करण्यासाठी रु. ७,९४,१६,१३६/- (अक्षरी रुपये सात कोटी चौर्‍्याण्णव 
लाख सोळा हजार एकशे छत्तीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाचा तप्ञील पुढील विवरणपत्रानुसार आहे:- 


(ब) proprsed plan for LED/LCD Screens inside local trains and Railway Stations in Maharashtra 


No Media Details Rate Frequency Total(Tax GST Total(All 
Exclucive) Taxes 
inclucive) 
ij LED/LCD Rs.1.5 per 10 | DAVP | No. of | No. of Days Total cost | GST Net Cost 
Screens Sec. Spot as | Rate Spots Screens (Excluding | 18% 
inside local per DAVP for Per 60 | per Tax) 
mains 4784 Screens | 6 ny 
inside local 500! 
0 al 67 2784 30 Rs.5,03,62,560 | Rs.90,65,260 | Rs-5.94,27,820 
२ LED/LCD LED/LCD DAVP | No. of | Number | Days | Total cost | GST Net Cost 
Screens at Screens Rate Spots of (Excluding 18% 
Railway 60 sec. | Stations Tax) 
Stations in per 
Maharashtra day 
587 37 30 Rs.1,69,39,251 | Rs.30,49,065 | Rs.1,99,88,316 


Total Rs.7,94,16,13 
6 


२. प्रस्तुत माध्यमांद्वारे खर्च करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. मावज- 
२०२०/प्र.क्र.२३९/२०२०, दिनांक २६ मार्च, २०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्तींचे तसेच 
खरेदी प्रक्रियेबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, २०१६ च्या तरतूदीनुसार तसेच अन्य 
अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतुदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया/9/७ निर्देश/0/७ मार्गदर्शक तत्वे 
इत्यांदीचे काटेकोरपणे पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३ /८८१/प्र.क्र.३५१/मावज-१ 


३. उपरोक्त एकूण अंदाजित रु.९,९४,०९,५५३/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी चौर्‍्याण्णव लाख नऊ 
हजार पाचक त्रेपन्न फक्त) इतका खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६-लेखाशीर्ष-२२२०- 
माहिती व प्रसिद्धी-६०-इतर-१०१, जाहिरात व हक प्रसिध्दी (००)(०३) शासकीय योजनांची विशोष 
प्रसिध्दी मोहिम (योजनांतर्गत) २६-जाहिरात प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक २२२०११७५) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अनुदानातून मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भागविण्यात यावा. 

४. सदर are foe नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३८४/१४४३, 
दि.०८/०१/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४७/व्यय-४, दि.२९/०१/२०२४ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१११००६५३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048acba707 
f3af981bf515548266, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


NANDEKAR salar cary cn nario 
(वि.मा.नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) सर्वमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) सर्व विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव, माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
महासंचालक,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 


) महालेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र१/२,मुंबई/नागपूर. 
) संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क ),माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
) 
) 
) 


उपसंचाळक(लेखा),माहिती जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई -32. 
लेखाधिकारी,माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
निवड नस्ती/कार्या-३४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


